राज्य शासनामार्फत गठीत करण्यात 
आलेल्या विविध समित्यांवरील 
अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या 
रद्द करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र. ०७/विशि-३ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २४ जानेवारी, २०२०. 


संदर्भ :- 

१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. अभ्यास-२०१५/ प्र.क्र.६११/विशि-३, दि.३१ ऑक्टोबर, २०१५ 
२) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. उशिप-२०१५/ (७९९/१५)/विठशि-३, दि. ४ मार्च, २०१६ 

३) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. उशिप-२०१५/ (७९९/१५)/विशि-३, दि. ४ मार्च, २०१६ 

४ उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१६/ (११७/१६)/विशि-३, दि.१० ऑक्टोबर, २०१६ 

५) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र. ४१९/१६/विशि-३, दि.२० जुले, २०१७ 

६) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. समिती २०१७/प्र.क्र. ४४८/१७/विशि-३, दि. ३० नोव्हेंबर, २०१७ 
७) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. रुसायो-२०१८/प्र.क्र. २०७/विशि-३, दि. ७ जुले, २०१८ 

८) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१८/प्र.क्र. ७१/विशि-३, दि.१२ ऑक्टोबर,२०१८ 

९) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. रुसायो-२०१९/प्र.क्र. २१/विशि-३, दि.२७ फेब्रुवारी, २०१९ 


प्रस्तावना:- 

राज्य शासनामार्फत विविध विषयांचा अभ्यास करुन त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर 
करण्याच्या अनुषंगाने उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयांन्वये विविध प्रकारच्या समित्यांची स्थापना 
करण्यात आली आहे. सदर समित्यांवर शासकीय सदस्याबरोबरच अशासकीय सदस्यांची देखील नियुक्‍ती 
करण्यात आलेली आहे. त्यापैकी राज्य शासनामार्फत स्थापना करण्यात आलेल्या समित्यांवर नियुक्‍ती 
करण्यात आलेल्या अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास 
अनुसरुन झासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय:- 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या विविध समित्यातील खाळील 
तक्त्यामध्ये दर्शविलेल्या अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या याद्वारे रद्द करण्यात येत आहेत:- 


अ.क्र. | समिती स्थापन करण्याचा sear शासन निर्णय क्रमांक | समितीतील अशासकीय सदस्य 


व दिनांक 
नविन राष्ट्रीय धोरण निश्चित | अभ्यास-२०१५/ १डॉ.विळास सपकाळ-अध्यक्ष 
करण्याच्या अनुषंगाने | प्र.क्र.६११/विशि-३, । २डॉ.नरेश चंद्रा-सदस्य 


राज्यशासनाचा कार्यबलगट | दि.३१ ऑक्टोबर, 
निर्माण करण्याबाबत २०१५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र. ०७/विशि-३ 


२ महाराष्ट्र राज्याच्या उच्च | oem २०१५/ | १डॉ.अपूर्वा पालळकर-निमंत्रक 
शिक्षणाचे जागतिकीकरण | (७९९/१५)/विशि-३, ।२श्री. आनंद मापुसकर- सदस्य 
करण्यासाठी कार्यबळ गट | दि. ४मार्च, २०१६ 
निर्माण करणे 

३ महाराष्ट्र राज्याच्या उच्च | उशिप २०१५/ | १डॉ.आर.ए.माशोलकर-उपाध्यक्ष 
शिक्षणाचे जागतिकीकरण | (७९९/१५)/विशि-३, । २डॉ.अनिळ काकोडकर-सदस्य 
करण्यासाठी सल्लागार समिती | दि. ४ मार्च, २०१६ ३)डॉ.जे.बी.जोशी-सदस्य 
गठीत करणेबाबत ४डॉ.मोहनदास पै-सदस्य 

५श्री.अजित रागणेकर-सदस्य 
६)श्री.नवशाद फोर्ब्स-सदस्य 
७श्रीमती.सॅन्ट्रा श्रॉफ-सदस्य 
८)श्री.संदिप वासलेकर-सदस्य 

४ राष्ट्रीय उच्वत्तर शिक्षा | संकौर्ण-२०१६/ १)डॉ.अजय भामरे-सदस्य 
योजनेअंतर्गत मार्गदर्शक तत्वात | (११७/१६)/विशि-३, | २डॉ.संजय कॅप्टन-सदस्य 
नमूद केल्याप्रमाणे राज्यात | दि.१० ऑक्टोबर, | ३)डॉ.रजणीश कामत-सदस्य 
शिक्षणाची गुणवत्ता राखून | २०१६ ४ डॉ.व्हि.एस. झोपे-सदस्य 
त्यामध्ये सुसुत्रता आणण्यासाठी ५)डॉ.एम.डी.जहागिरदार-सदस्य 
तसेच निरक्षण पध्दत सुलभ ६)डॉ.वणी लातूरकर-सदस्य 
करण्यासाठी राज्यस्तरीय ७)डॉ.एस.एफ.आर कादरी-सदस्य 
गुणवत्ता हमी सेळ गठीत ८)डॉ.श्रीराम भुसकुटे-सदस्य 
करण्याबाबत. ९)डॉ.वंदना चक्रवर्ती-सदस्य 

१०)डॉ.व्ही.एन.मगरे-सदस्य 
११)डॉ.महेंद्र शिरिसाठ-सदस्य 

षु राज्यातील योग शिक्षणाबाबतचे | संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र. | १श्री.अभय बापट -सदस्य 
धोरण ठरविण्याबाबत ४१९/१६/विशि-३ २)डॉ.सुनिळ जोशी -सदस्य 

दि.२० जुले, २०१७ ३)डॉ.उदय देशपांडे -सदस्य 
४)श्री.सुबोध तिवारी -सदस्य 
५श्री.राम खांडवे- सदस्य 
६)श्री.अरुण खोडसकर- सदस्य 
७)श्री.बसवराज देशमुख-सदस्य 

& राज्यात स्टार्ट अप पॉलीसी | समिती-२०१७/प्र.क्र. ।१श्री.हिरन्मय महंता-सदस्य 
ठरविण्यासाठी समितीचे गठन | ४४८/१७/विशि-३ २श्री. विश्वास महाजन-सदस्य 
करण्याबाबत दि. ३० नोव्हेंबर, २०१७ | ३)डॉ.आनंद देशपांडे-सदस्य 

४) डॉ.अपूर्वा पालकर-सदस्य 
५)श्री. आनंद मापुसकर- सदस्य 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र. ०७/विशि-३ 


७ महाराष्ट्र समुह विद्यापीठ | रुसायो-२०१८/प्र.क्र. | १डॉ.रावसाहेब काळे- अध्यक्ष 
अधिनियम, २०१८ मसुद्यावर | २०७/विशि-३, २)प्रा.व्ही.एन.राजशोखरन पिल्लई- 
चर्चा विनिमय करण्याकरिता | दि. ७ जुले, २०१८ सदस्य 
उच्च शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञ ३)प्रा.विजय खोले -सदस्य 
व्यक्तिची समिती गठीत करणे ४)प्रा.अनिल राव-सदस्य 
बाबत ५) श्री.आनंद मापुसकर -सदस्य 

६) डॉ.विजय जोशी-सदस्य 

८ मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित | संकोर्ण २०१८/प्र.क्र. | (कार्यबलगट) 
महाविद्यालये/परिसंस्था व | ७१/विशि-३ १डॉ.आर.एस.माळी- सदस्य 
त्यांचे अभ्यासक्रम, विषय, | दि.१२ ऑक्टोबर, | २)डॉ.गोविंद पारटकर- सदस्य 
विद्याशाखा, तुकडया इत्यादींचे २०१८ ३)श्री.व्यंकटरमणी - सदस्य 
तपासणी करण्याबाबत. 

९ फर्ग्युसन विद्यापीठ अध्यादेश, | रुसायो-२०१९/प्र.क्र. । १डा.आर.एस.माळी- अध्यक्ष 
२०१९ चा मसुदा अंतिम | २१/विशि-३, २डॉ.विजय जोशी-सदस्य 
करण्यासाठी उच्च शिक्षण | दि.२७ फेब्रुवारी, 2098 | ३)अँड.निल हेळेकर -सदस्य 
क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्‍तीची समिती ४) श्री.आनंद मापुसकर -सदस्य 
गठीत करण्याबाबत. 

२. उपरोक्त तक्त्यात नमूद केलेल्या अ.क्र १ ते ९ येथील समित्यांवरील अशासकीय सदस्यांच्या 


नियुक्त्या हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून रद्द होतील. 


३. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२००१२४१३२५०८०१०८ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


(प्रविणकुमार पवार 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल तथा विद्यापीठाचे कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
६. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Pravinkumar 
Gulabrao Pawar ®* 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र. ०७/विशि-३ 


७. प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, मुंबई. 

८. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे. 

९. सचिव (उ.व.तं.शि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.उप सचिव (विशि/मशि/तांशि) यांचे स्वीय सहायक, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.सर्व अशासकीय सदस्य (संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांच्यामार्फत). 

१२.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


